वाचा : 


प्रस्तावना : 
राज्यातील प्रादेशिक अनुशेष दूर करण्यासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी 


मागणी क्रमांक आर-१, लेखाशिर्ष 
"२२१०३०६५" अंतर्गत अनुशेषांर्गत प्राथमिक 
आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रे बांधकामासाठी सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी निधी मंजुर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः निधीवी २०२३/प्र.क्र.२०४/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : २१ मार्च, २०२४. 


१) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दि.१२.०४.२०२३ 

२) सहसंचालक आरोग्य सेवा, रुग्णालय राज्यस्तर,मुंबई यांचे पत्र क्र.आआसे/ कक्ष-७अ 
/टे-२/नस्ती क्र.१० /प्रादेशिक अनुशेोष/सन २०२३-२४ /निधी वितरण/२०२३/५३६२- 
६३ दि.१३.०७.२०२३ 

३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय समक्रमांक दि. ११.०८.२०२३ 
दि.०९.११.२०२४ 


रु.४०११.७४ लक्ष निधी मंजुर करण्यात आला आहे. त्यापैकी उपरोक्त वाचा येथील अनुक्रमांक 3 


येथील शासन निर्णयान्वये रु.२८००.०० लक्ष निधी अनुशोषांतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र 


बांधकामासाठी निधी वितरीत करण्यात आला आहे. त्यानंतर वित्त विभागाने अनुशोषांतर्गत प्राथमिक 


आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र बांधकामासाठी रु.१२००.०० लक्ष (अक्षरी रुपये बारा कोटी फक्त) निधी 


वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिला आहे सदर निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. त्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः निधीवि २०२२/प्र.क्र.२०४/आरोग्य ३ 


शासन निर्णय : 


उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक-१ येथीळ शासन परिपत्रकान्वये "महाराष्ट्र विनियोजन 
विधेयक, २०२३" (महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) अधिनियम, २०२३ यांच्या अनुसूचीच्या स्तंभ ४ 
मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या रकमांसह) यास महाराष्ट्र विधानमंडळाने मंजूरी दिली असून, 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिळेळी आहे आणि ते २०२३ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक १७ म्हणून महाराष्ट्र राजपत्र असाधारण भाग-४, दि.२९ मार्च,२०२३ अन्वये प्रसिध्द करण्यात 
आला आहे. त्यास अनुसरुन सन २०२३-२४ च्या आर्थिक वर्षामध्ये मंजुर करण्यात आलेल्या 
रु.४०११.७४ लक्ष पैकी रु.१२००.०० लक्ष (अक्षरी रुपये बारा कोटी फक्त) निधी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, 
उपकेंद्र मुख्य इमारत व निवासस्थान बांधकाम, फर्निचर, पाणी पुरवठा, विदयुतीकरण, संरक्षण भिंत 
बांधकाम, प्रलंबीत देयके, व इतर अनुषंगिक कामे इत्यादी कामासाठी सोबत जोडण्यात आलेल्या प्रपत्र 
“अनुसार खालील अटीच्या अधिन राहून निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 
अटीव शर्ती - 
कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास संबंधित विभागातील सक्षम अधिकाऱ्यांची 
तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 
कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा काढण्यात यावी. 
कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची 
खात्री संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 
कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद यांनी प्रत्यक्ष आरोग्य संस्थांची पाहणी करुन त्यानुसार 
सविस्तर अंदाजपत्रक व आराखडे तयार करुन काम करण्यात यावे. 
प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्ण क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
६) उपरोक्त कामे सदर रक्कमेत पूर्ण होतील यांची दक्षता घ्यावी. 


क ७ 
~~ 


a 


AN 
— 


es 


o~ 
— 
— 


३. सदर प्रस्तावावरील खर्च मागणी क्रमांक- आर-१, मुख्यलेखाशिर्ष "२२१०- वैद्यकीय सेवा व 


सार्वजनिक आरोग्य, ०६- सार्वजनिक आरोग्य, ८००- इतर खर्च, प्रादेशिक असमतोल दूर 


करण्याकरीता योजना- स्थानिक क्षेत्रातील योजना (राज्य योजना), (०१)(०७) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद 


व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८७ अन्वये योजनांतर्गत योजनांकरिता अनुदान 


(२२१० 3084), ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर)" याखाली व प्राथमिक आरोग्य केंद्र पानशोवडी जि. 


नांदेड येथील नवीन इमारत बांधकामास शासन निर्ण्य दिनांक १४ सप्टेंबर, २०२० अन्वये प्रशासकीय 


मान्यता दिली आहे. सदर काम प्रायोगिक तत्वावर सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येत 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निधीवि २०२२/प्र.क्र.२०४/आरोग्य ३ 


आहे. त्यानुसार सदर कामासाठी मंजुर करण्यात आळेला निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे “८४४३ 


नागरी ठेवी” या लेखाशिर्षातंर्गत वर्ग करण्यात यावा. सदर निधी सन २०२३-२४ करीत उपलब्ध 


असलेल्या निधीमधून खर्ची टाकण्यात यावे. 


8. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील सर्व नियंत्रक अधिकाऱ्यांना असे कळविण्यात 


येते की, सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रुपये रु.१२००.०० लक्ष (अक्षरी 


रुपये बारा कोटी फक्त) इतक्या निधीचे कामनिहाय वाटप करण्यात यावे व अर्थसंकल्प वितरण 


प्रणालीवर वितरीत करण्यात आलेला निधी उपलब्ध करुन दिल्यानुसारच खर्च करण्यात यावा. या 


व्यातिरिक्‍त दुसर्‍या कामावर सदर निधी खर्च करावयाचा झाल्यास त्यास शासनाची परवानगी घेण्यात 


यावी. तसेच मंजुर करण्यात आलेल्या निधी पेक्षा अधिक निधी खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१४१७४४१६९७१७ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kavita 
Pradip Pise 


Ka V I ta DN: cn=Kavita Pradip Pise, 0, 


ou, email=kavita.pise@nic.in, 


P ra d i p 2 i S € cen 2024.03.21 11:05:13 


+05'30' 


(कविता प्र. पिसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सह संचालक, रुग्णालये (जिल्हास्तर), आरोग्य सेवा, मुंबई. 

५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळे. सर्व 

६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद (सातारा/कोल्हापूर/नांदेड/बीड) 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी. (सातारा/कोल्हापूर/नांदेड/बीड) 

८. जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सातारा/कोल्हापूर/नांदेड/बीड) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः निधीवि २०२२/प्र.क्र.२०४/आरोग्य ३ 


९. नियंत्रक, लेखा व लेखापरीक्षा, आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 

१०.वित्त विभाग (अर्थसं ३), मंत्रालय, मुंबई. 

११.सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कार्यासन- अर्थसंकल्प/ आरोग्य ३-अ, आरोग्य ४), मंत्रालय, मुंबई. 
१२.निवडनस्ती (आरोग्य ३). 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः निधीवि २०२२/प्र.क्र.२०४/आरोग्य ३ 


प्रपत्र "अ" 
(रूपये लाखात) 
अ.क्र | जिल्हा संस्थेचे नाव वितरीत निधी 
| a | सातारा प्रा.आ.केंद्र कुंभरोशी ७०.०० 
२ | सातारा प्रा.आ.केंद्र एकंबे ७०.०० 
३ | कोल्हापूर प्रा.आ.केंद्र सांबरे १००.०० 
४ | कोल्हापूर प्रा.आ.केंद्र बहिरेवाडी १००.०० 
५ | कोल्हापूर प्रा.आ.केंद्र बहिरेवाडी निवासस्थान १००.०० 
६ | कोल्हापूर प्रा.आ.केंद्र भडगांव १५०.०० 
७ | कोल्हापूर प्रा.आ.केंद्र हमीदवाडा १५०.०० 
८ | नांदेड प्रा.आ.केंद्र पानशेवडी ४५०.०० 
९ | बीड उपकेद्र रायमोह १०.०० 
सर्व जिल्हा एकूण अनुदान १२००.०० 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


